धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा 
आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी 
मंडळाकरिता निधी वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८१/परि-२, दिनांक १०.०९.२०२४. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चाळक कल्याणकारी 
मंडळाकरिता रुपये ५०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधीन दिनांक १०.०९.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.२ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे:- 

“सदर निधी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळाच्या खात्यामध्ये जमा करण्याकरीता परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, परिवहन आयुक्त, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


याऐवजी 

“सदर निधी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळाच्या खात्यामध्ये जमा करण्याकरीता मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, परिवहन 
आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी आणि लेखा अधिकारी, परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 
असे वाचण्यात यावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७११२०१७२७२९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital lly signed by SAGAR DHONDIRAM PATIL 


SAGAR 
DHONDIRAM PATIL > 


(सागर धों. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८१/परि-२ 


) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 


Gm Sf ०८ ८५-०2 


महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 

११) वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२) गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवडनस्ती/परि-२. 


wena 


पृष्ठ २ पैकी २ 


